महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन अधिसूचना क्र. वेतन-२०१९/प्र.क्र.२७८-भाग-२/१९/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- ४३२ 
दिनांक :-२८ नोव्हेंबर, २०२२ 


पहा :- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन अधिसूचना क्र. वेतन-२०१९/प्र.क्र.२७८/१९/विशि-१ 
दि.०८.१२.२०२० 


शासन अधिसूचना RAAT (सुधारणा) 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम ८ (३) येथील तरतुदी अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, शासन अधिसूचना क्र.वेतन- 
२०१९/प्र.क्र.२७८/१९/विशि-१, दि.०८.१२.२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अकृषी 
विद्यापीठे प्रमाणसंहिता (शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सुधारित वेतन) नियम, २०२० सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे. 


पृष्ठ क्रमांक २५ वरील (१ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद या 
शीर्षकाखालील पृष्ठ क्रमांक २७ वरील अ.क्र.१५ च्या समोरील स्तंभ क्र.५, ७, व ८ 


स्तंभ क्र. 4 9 ८ 
वेतनसंरचना  । ४३०० ४३०० ४३०० 


याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


स्तंभ क्र. षु 9 ८ 
वेतनसंरचना ४४०० ४४०० ४४०० 


२. सदर शासन अधिसूचना (सुधारणा) वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९३/२०२२/सेवा-९, 
दि.०६.१०.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन अधिसूचना (सुधारणा) महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून तीचा संकेतांक क्र. २०२२११२८१४५९५२४१०८ असा आहे. 
सदरहू अधिसूचना डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
AJIT MADHUKARRAO मम . 


क 


BAWISKAR SE ere a 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
«७ मा. राज्यपाल व कुलपतींचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
«७ मा. कुलगुरु, सर्व अकृषि विद्यापीठे, 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०१९/प्र.क्र.२७८-भाग-२/१९/विशि-१ 


« मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

© महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

«७ महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

© महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

© महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 

«७ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखा पीरक्षा अधिकारी, 

«७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

© संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

© संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

© कुलसचिव, सर्व अकृषित विद्यापीठे, 

«७ सर्व विभागीय शिक्षण सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 

«७ सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, 

© वित्त विभाग,(सेवा-९/व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

७ मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

«७ मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

© बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१. 

© भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी. डी. ओ., बॅरॅक क्रमांक १, योगक्षेम समोर, 
वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२० 

«७ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४ राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई-४ 

«७ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई-१३ 

«७ इंडियन नॅशलन काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५ 

«७ नेठानालिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२१ 

७ शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८ 

© उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 

e निवड नस्ती, (विशि-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


